सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), 
पुणे-१ कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील १५ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १५ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१ 
दि.०६/०८/२००७. (सुधारीत आकृतीबंध) 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आ- 
५ दि. ०६/०७/२०२०. 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.३१/०८/२०२०. 

४) संचाळक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.संसआसे/आस्था/न.क्र.१८/१५ 
अस्थयीपदे/४२६१९-२०/२०२० दि. ११/०८/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-१ या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मंजुरी दिलेल्या सुधारीत आकृतीबंधातील 
मंजूर पदे आहेत. सदर १५ अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. हिनिका- 
२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य-५, दिनांक.०६/०७/२०२० अन्वये दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० 
पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. सदर मुदत दि.३१/०८/२०२० रोजी संपुष्टात आली 
असल्याने, सदरहू १५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे-१ या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदे राज्यातील जनतेला आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने 
आवश्यक असल्याने, सदर १५ अस्थायी पदे दि.०१/०९/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


३. वरील पदांवरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ करीता मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांक : हिनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२३४/आरोग्य -५ 
मागणी क्रमांक : १ आर 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 
००१(१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, (हिवताप, हत्तीरोग व जत्रजन्य रोग) पुणे कार्यालय 
सांकेतांक २२१० ०३४२ 


४ सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क 
दि.३१/०८/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केळेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९११२१२२५११६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KIRAN VASANTRAO WAHUL 
K| R A N DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=58e32592d7ee 1 6b3f0ea3e5db30427 
2db0568995 1 4ece7f762990f9b1a0c5049, 
talc 


Tel 0001 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
INumber=2e35734ec976bf565781 5fb42c 
4d25b0b3c23b4c69600638f3deb172ac9e37f4, 
ou=PHD, o=GOVERNMENT OF 


OWAHUL ४७ 
(किरण वाहूल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह. व ज.रो.), पुणे-१/६. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
६) Bald कोषागार अधिकारी, मुंबई/पुणे 
) 
) 
) 
छ 


निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई/पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसकल्प-९, आ.पु.क.., मंत्रालय, मुंबई. 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अर्थसंकल्प शाखा, सेवा-१, सेवा-५, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


